Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


9-09 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , 

नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


9-8 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६५ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक २६२ - बी - २-१-२०२१. 


श्री . आर . एन . माजगांवकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , हिंगणघाट यांची दिनांक ३०-०३-२०२१ ते ०३-०४-२०२१ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा धार्मिक कार्यक्रमाकरिता कोल्हापूर येथे जावयाचे असल्यामुळे दिनांक २६-०३-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०५-०४-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . एन . 
माजगांवकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील व 
कार्यालयीन प्रशासकीय कामकाज श्री . आर . आर . मेंढे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहा . सत्र न्यायाधीश , हिंगणघाट हे पाहतील . 
ना . - एक -१ ( १५२७ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . आर . एन . माजगांवकर , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती आर . आर . 
लोहिया ह्या वरील कालावधीत गेल्या नसत्या तर , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 

कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक २६६ - बी - २-१-२०२१. 


क्रमांक २६८ - बी - २-१-२०२१. 


श्री . आर . बी . राजा , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दिनांक ३०-०३-२०२१ ते दिनांक ०१-०४-२०२१ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा वैयक्तिक कामानिमित्त चंद्रपूर व अकोला येथे 
जायचे असल्यामुळे दिनांक २६-०३-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०३-०४-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . बी . राजा , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील . 


श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक ३०-०३-२०२१ ते दिनांक ०१-०४-२०२१ रोजी पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा धामणगांव येथे धार्मिक कार्यक्रमाकरिता 
जावयाचे असल्यामुळे दिनांक २६-०३-२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०३-०४-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए . एस . साटोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . आर . बी . राजा , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम . वाय . नेमाडे 
ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 

कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६७ . 


आदेश 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा . 


वर्धा : 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


क्रमांक २६७ - बी - २-१-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६ ९ . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक ३०-०३-२०२१ ते दिनांक ०१-०४-२०२१ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा वैयक्तिक कामानिमित्त चंद्रपूर व अकोला 
येथे जाणे असल्यामुळे दिनांक २६-०३-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०३-०४-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . आर . लोहिया , ६ वे 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२ ९०-२०२१. 


श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांना दिनांक ०५-०४-२०२१ ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७१ . 


दिनांक ०८-०४-२०२१ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक ०५-०४-२०२१ ते दिनांक ० ९ - ०४-२०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा , हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येत की , श्री . जी . डी . 
अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२ ९६-२०२१. 

श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक १०-०३-२०२१ ते दिनांक ०१-०४-२०२१ पर्यंत 
एकूण 

तेवीस दिवसाची परिवर्तित रजा ( दिनांक ०२-०४-२०२१ गुड 
फ्रायडे या सुटीचे फायद्यासह ) तसेच दिनांक ० ९ - ०३-२०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०३-०४-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योतर मंजूर करण्यात येत आहे . 

तसेच जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्र . १३७८/२१ , दिनांक 
० ९ - ०३-२०२१ अन्वये दिनांक १०-०३-२०२१ व दिनांक १२-०३-२०२१ 
रोजीची मंजूर करण्यात आलेली एकूण दोन दिवसाची किरकोळ रजा 
त्यांचे विनंती अर्जान्वये रद्द करण्यात येत आहे . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . डी . अग्रवाल , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


दिनांक १ एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येत की , श्रीमती एस . जे . 
अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिल्या असत्या . " 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७० . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२ ९५-२०२१. 


जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . अंसारी , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक ३ एप्रिल २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७२ . 


आदेश 


श्री . एम . एम . कल्याणकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा , यांना दिनांक ०६-०४-२०२१ ते 
दिनांक ०८-०४-२०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक ०५-०४-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ - ०४ 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . कल्याणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा , हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येत की , श्री . एम . एम . 
कल्याणकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , राजुरा , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२ ९७-२०२१. 

श्री . एम . एम . कल्याणकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा , यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . सहा . अधिक्षक ( आस्था . ) २ ९ ५ / २०२१ , दिनांक ०३-०४-२०२१ अन्वये 
दिनांक ०६-०४-२०२१ ते दिनांक ०८-०४-२०२१ पर्यंत 

एकूण 

तीन 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक ०५-०४-२०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ - ०४-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेल्या रजेस जोडून 
दिनांक ०५-०४-२०२१ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ०४-०४-२०२१ - रविवार सुटी असल्याने ) तसेच दिनांक 
०४-०४-२०२१ चे रिमांड कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक ०५-०४ 
२०२१ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एम . कल्याणकर , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . कल्याणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा , हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येत की , श्री . एम . एम . 
कल्याणकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , राजुरा , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात 
आलेला आहे . त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत 
आहे . 

( अवाच्य ) , 
चंद्रपूर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 

चंद्रपूर . 


: 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७४ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एम . कल्याणकर , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिगड - नियमन - नोंदणी - अधि - ५५-२०२१. 


दिनांक ५ एप्रिल २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७३ , 


आदेश 


मी , एस . एम . फुटाने , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका गडचिरोली , या द्वारे अधिसुचित करतो की , मार्कंडेय अपार्टमेंट 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी मर्या . गडचिरोली , ता . गडचिरोली , 
जि . गडचिरोली या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( ५ ) अन्वये करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक - जीएडी- ( जीएडी ) -एचएसजी - ओएच - ३५८-२०२१ , 
दिनांक २ ९ - ०१-२०२१ हा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था ( फ्लॅट ओनर्स टाईप ) " असे 
करण्यात आले आहे . 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७५ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२ ९७-२०२१. 

श्री . डी.के. भेंडे , जिल्हा न्यायाधिश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , 
वरोरा , दिनांक १२-०४-२०२१ ते दिनांक २०-०४-२०२१ पर्यंत एकूण 
नऊ दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक १०-०४-२०२१ - दुसरा शनिवार , 
दिनांक ११-०४-२०२१- रविवार व दिनांक २१-०४-२०२१- श्रीराम नवमी 
निमित्य सुटी असल्याने ) तसेच दिनांक ० ९ - ०४-२०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २२-०४-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी.के. भेंडे , जिल्हा न्यायाधिश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , वरोरा , हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येत की , श्री . डी.के. भेंडे , 
जिल्हा न्यायाधिश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , वरोरा , हे जर वर 
नमूद 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले 
असते . ” 


क्रमांक सनिगड - नियमन - नोंदणी - ज्ञापन - १२३-२०२१. 


“ 


मी , एस . एम . फुटाने , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , गडचिरोली , 
या द्वारे अधिसुचित करतो की , माधुरी बहुउद्येशिय महिला नागरी सहकारी 
पत संस्था मर्या . , गडचिरोली , ता . गडचिरोली , जि . गडचिरोली या 
संस्थेची नोंदणी केली असून तीचा नोंदणी क्रमांक - जीएडी- ( जीएडी ) 
आरएसआर - सीआर -३२८ / २०२०-२०२१ , दिनांक ०५-०४-२०२१ हा आहे . 


" 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संस्था ( रिसोर्स सोसायटी ) ” असून उपवर्गीकरण 

कर्ज देणा - या साधन संपत्ती ( क्रेडीट रिसोर्स सोसायटी ) ” असे करण्यात 
आले आहे . 


जिल्हा न्यायाधिश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी.के. भेंडे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , 
न्यायिक कामाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधिश -२ तथा अतिरिक्त न्यायाधिश 
चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधिश ( वरीष्ठ 
स्तर ) , वरोरा यांचेकडे तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक व.लि. 
( सांख्यिकी ) / ४०-२०२१ , दिनांक १५-०३-२०२१ अन्वये शासकीय सुटीचे 


गडचिरोली : 
दिनांक ०५ एप्रिल २०२१ . 


सुभाष फुटाणे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . गडचिरोली . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


